fears सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना उत्पन्नाचा 
दाखला सादर करण्यास सूट देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: विसयो-२०२०/प्र.क्र.११०/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -: १५ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र.विसयो-२०१८/प्र.क्र.६६२/विसयो, 
दि.२०.०८.२०१९. 


प्रस्तावना :- 

विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना दरवर्षी आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर दिनांक ०१ जुलै ते ३० सप्टेंबर या 
कालावधीत उत्पन्नाचा दाखला संबंधित तहसिल कार्यालयात सादर करण्याची संदर्भाधीन शासन निर्णयात तरतूद 
आहे. तथापि, या वर्षी कोविड-१९ चा प्रादुर्भावतसेच सदर योजनेतील रोगग्रस्त, वृध्द व्यक्‍तींना असलेला कोरोनाचा 
धोका विचारात घेता, सदर उत्पन्नाचा दाखला तहसिल कार्यालयास सादर करण्यास सूट देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


झासन परिपत्रक :- 

विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात उत्पन्नाचा दाखला मार्च, २०२१ 
पर्यंत तहसिल कार्यालयात सादर करण्यास या परिपत्रकान्वये सूट देण्यात येत आहे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आळे असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२०१२१५१५४६५६७८२२ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


le 
tra, Social Welfe 


hi 
flbc91a08ebb 1 af88bab8226074b0 


aie 
Sunil Vitthal : 
कं ०८8 3046941278, 
ialNumber=902164c64c3fba37f940b9e5a180d28dd1440382e 
| fa e 63e7302a5e29f41 123a9b06, SI 
20: 


(सु. वि. उकिरडे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 
२. सर्व जिल्हाधिकारी 
३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 
५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. मा. मत्री/राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती, विसयो. 


